कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे मानधन अदा 
करण्यासाठी मार्च, २०२१ च्या अधिवेशनात 
पुरवणी मागणीद्वारे मंजुर निधी वितरीत 
करण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

शासन निर्णय क्रमांकः मवैअ-२०२०/प्र.क्र.२६०/सेवा-३ 

गो.ते.रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, १० वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक: १८ मार्च, २०२१ 


वाचा:- 
१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक- पुरक-२०२०/प्र.क्र.२०६/अर्थ-३ दि.१८.०९.२०२०. 
२) शासन निर्णय क्रमांक :- मवैअ-२०५४/प्र.क्र.२४१ (भाग-२)/सेवा-३, दि.१३.०६.२०१९ व 
दि.०४.०७.२०१९ 
३) शासन निर्णय क्रमांक :- मवैअ-२०२०/प्र.क्र.१५२/सेवा-३ दि.२९.०५.२०२० 
४) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र :- अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१५.०३.२०२१. 


प्रस्तावना :- 
ग्रामिण/आदिवासी/दुर्गम भागातील Rat जागांवर नियमीत वैद्यकीय अधिकारी आवश्यक त्या 


प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्यामुळे रिक्‍त जागांचे प्रमाण वाढत असुन त्याचा दुष्परीणाम सार्वजनिक आरोग्य 
व्यवस्थेवर होत आहे . आरोग्य सेवा सुरळीत ठेवण्याच्या दृष्टीने आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची 
रिक्‍त पदे भरळेली असणे अनिवार्य आहे . शासनाने सन २०१५ मध्ये रिक्‍त जागांवर कंत्राटी स्वरुपात वैद्यकीय 
अधिकारी यांच्या नेमणुका करण्याचा निर्णय घेतला आहे . त्यानुषंगाने १६५४ ( ४६६ बंधपत्रित पद्धतीने व११८८ 
कंत्राटी पद्धतीने) वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत आहेत. सदर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मानधन सार्वजनिक आरोग्य 
विभागाच्या दि.१३.०६.२०१९, दि.०४.०७.२०१९ व दि.२९.०५.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये त्यांच्या 
मानधनात वाढ करण्यात आली आहे . त्यानुषंगाने सदर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे मानधन २२१० ०१४६ या 
लेखाशिर्षांतर्गत Io कंत्राटी सेवा या बाबी खाली अदा करण्याकरीता विधानमंडळाच्या मार्च, २०२१ च्या 
अधिवेशनात रु. २३,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये तेवीस कोटी फक्त) इतका निधी पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर 
करण्यात आला आहे . सदर निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन आहे. 
शासन निर्णय:- 

कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या माधनाकरीता लेखाशिर्ष मागणी क्र. आर १ “ २२१० - वैद्यकीय 


सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवाविषयक चिकीत्सा - ११० रुग्णालये व दवाखाने (०१) मुफसल क्षेत्रातील 


मवैअ-२०२०/प्र.क्र.२६०/सेवा-३ 
अध्यापनेत्तर शासकीय रुग्णालये व दवाखाने - १० कंत्राटी सेवा (२२१० ०१४६) या उद्दिष्टाखाली मार्च, २०२१ 
च्या अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या रु.२३,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये तेवीस कोटी 
फक्‍त) इतक्या निधींपैकी १०० % निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे . सदर निधी सन २०२०-२१ 
या आर्थिक वर्षात उपरोक्त लेखाशिर्षांतर्गत खर्ची करण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१५ मार्च, 
२०२१ मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे . 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक २०२१०३१६१२०९०३६३१७ असा आहे. सदर आदेश हा डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Varsha Munja Bharose 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


क ou=Public Health Department, 
Va rs ha M U nJ a postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97da20b 
708981b5122e87c8346c4cc7468f821, 


B h a ro S e serialNumber=1bd844032884bbf2167bc99cd8 
5325223aceef69d02bd455b7ca6972491623e0, 
cn=Varsha Munja Bharose 
Date: 2021.03.18 18:20:30 +05'30' 


(व. मुं. भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


आयुक्त, आरोग्य सेवा, आयुक्तालय, मुंबई. 
2. संचालक (9), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
संचालक (२), आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, प्रभारी मंडळे, महाराष्ट्र राज्य (सवी 


६. सहायक संचालक, (लेखा व लेखा परीक्षा), आरोग्य सेवा, पुणे 
७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सवी 
जिल्हा शल्यचिकीत्सक (सवी 


९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपुर. 
१०. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-९/व्यय-१३) मंत्रालय, मुंबई. 

११. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग , मंत्रालय, मुंबई. 

१२. निवडनस्ती (सेवा-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


